मौजे चिखली, ता.हवेली, जि.पुणे येथील शासकीय 
जमिनीच्या मोजणी करिता रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२४/प्र.क्र.२१६ /परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, यांचे पत्र क्र. पकाभू (१४)०३२४ /का.१०(१) /२०२४/जा.क्र. 
९३४१, दि.१६.०८.२०२४. 
२. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे आदेश क्र. पमह/सीआर/१०/२०२०, पुणे-१, दि.०२.११.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी चिंचवड, पुणे अंतर्गत ब्रेक टेस्ट ट्रॅक व वाहन तपासणी केंद्र 


याकरिता मंजूर मौजे चिखली, ता.हवेली, जि.पुणे येथील गट नं. ५३९ मधील पेठ क्र. १३ मधील ४ हे. ० आर 
शासकीय जमिनीच्या अतितातडी मोजणी करिता रु.१०,६५,०००/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 


प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी चिंचवड, पुणे अंतर्गत ब्रेक टेस्ट ट्रॅक व वाहन तपासणी केंद्र 
याकरिता उपरोक्त वाचा येथील क्र. २ येथील जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या आदेशान्वये भोगवटा मुल्यरहित व 
महसुल मुक्‍त किंमतीने कब्जेहक्काने हस्तांतरीत केलेल्या मौजे चिखली, ता.हवेली, जि.पुणे येथील गट नं. 
५३९ मधील पेठ क्र. १३ मधील ४ हे. ० आर इतक्या शासकीय जमिनीच्या अतितातडी मोजणी करिता 
रु.१०,६५,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख पासष्ठ हजार फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. यासाठी येणारा खर्च हा " मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २०४१ वाहनावरील कर, (०२) (०१) 
(२०४१००३६)-१३ कार्यालयीन खर्च " या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध 
असलेल्या मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२४/प्र.क्र.२१६ /परि-४ 


३. सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग -पहिला, उप विभाग-तीन, 


अनुक्रमांक ४ नियम क्र. २७ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२०१३१५२५५४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S U N | L BA B U RAO : tally signed by SUNIL BABURAO APATE 
APATE : 


(सु. बा. आपटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/लेखा) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

४. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

६. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवड नस्ती (परिवहन-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


80235 


